विभागीय सहाय्यक संचालक, कुटुंब 
कल्याण, माता- बाल संगोपन, पुणे 
यांच्या कार्यालयातील वाहन 
चालकाच्या एका अस्थायी पदास दि. 
०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ 
या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/७९/प्र.क्र.५४/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ३१मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्ण क्रमांकः अस्थायी - 
२०२१/प्र.क्र.८८/कुक, दिनांक : १२/१०/२०२२ 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/कक्ष २क/ / 
न.क्र.७१/१ पद/मुदतवाढ/२३३३/२०२३, दि. ०९/०१/२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. 
०८/०२/२०२३. 


शासन निर्णय- 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या अधिपत्त्याखालील विभागीय सहाय्यक 
संचालक, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वाहन चालकाच्या 
एका अस्थायी पदास दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदावर होणार खर्च मागणी क्र.आर-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१ संचालन व प्रशासन, ००१ (09) (०२)- 
प्रादेशिक कार्यालये, (२२१० ०३५१) या लेखा शिर्षाखाली दर्शावावा व सन २०२३-२०२४ या 
वर्षात या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. ०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर sana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/8901॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
क्रमांक २०२३०३२९१७५३१५१७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 

N A N D K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d9451¢ 


G ] A N > AT deedcbfbe7bc566e58ec059c9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5504482FF671AF189301ED9C8711BF096 


FE9D3CCCCFB4F2D5B65BB9DC6887F4F, 
A N D ) A | KA R cn=NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 


Date: 2023.03.31 17:08:01 +05'30' 


(नंदकुमार आंदळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
मुंबई/नागपूर 

२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (Pa). 


